मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई 
कार्यालयाच्या आवारातील sige प्रसाधन 
गृहःच्या दुरुस्ती / नूतनीकरण खर्चास मंजुरी 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.एमसोटी-०८०४/९०३८/प्र.क्र.१२४/परि-५, 
मंत्रालय, मुंबई 600 ०३२. दिनांक: १८ ऑगस्ट, २००५ 


पहा : मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण यांची पत्रे - 
9) जा.क्र.मोअदान्या/आस्था/४००/२००८४, दि.२८.७.२००८ 
२) जा.क्र.मोअदान्या/आस्था/९५/२००५, दि.२.६.२००५ 
३) क्र.मोअदान्या/आस्था/२६/२००५, दि.३०.६.२००५ 


शासन निर्णय :- मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई या कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या 
महिला प्रसाधन गृहाच्या दुरुस्ती / नूतनीकरण खर्चास कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी खर्चाचे अंदाजपत्रक दिलेले आहे. सदर खर्चाच्या अनुषंगाने मोटार 
अपघात दाबा न्यायाधिकरण आबारालोल महिला प्रसाधनगृहाच्या दुरुस्ती / नूतनीकरण करण्यासाठी 
येणाऱ्या रु.१,५०,०००/- (रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) इतक्या खर्चास शासन मंजुरी देत आहे. 
2. सदर खर्च मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई, मागणी क्रमांक बी-३, २०४१ - 
बाहनाबरोल कर Coo - इतर खर्च, ८०० (००) (०१), मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, ०५ - 
कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २००५-०६ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
2. हे आदेश वित्त विभागांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६२/व्यय-८, दि.८-८-२००५ 
अन्वये तसेच सार्वननिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल्ल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


“£> 


he 


( स्मेशरिंदे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 

प्रति, : 
अध्यक्ष, मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई. 
प्रबंधक, मोटार अपघात दुंबा न्यायाधिकरण, मुंबई. 
महालेखायात्न (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नहाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निबासी लेखा परोक्षा अधिकारी, मुंबई.  . 
कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, विकास विभाग इमारत, तिसरा मजला, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जुने जकाल घर आवार, मुंबई ४०० ०२३ 
वित्त बिभाग (व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई. 
निबडनस्तो (परिबहन-५) 


428383): - 


